राज्यात औद्योगिक पायाभूत सुविधांची निर्मिती व 
विकास या योजनेअंतर्गत प्राप्त प्रस्तावाला 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत (२०२१-२२) 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. औपासू- २०२२/ प्र.क्र.७३/ उद्योग-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- 03 जून, २०२२ 


वाचा :- १) शासन निर्णय क्र. आयआयआय पॉलिसी २०१०/प्र.क्र.9७६८/उद्योग-२, दिनांक २२/०२/२०१३. 

२) शासन निर्णय क्र.औपासू २०१२/प्र.क्र.२३४/उद्योग-२, दिनांक २५/०२/२०१४. 

३) शासन शुध्दीपत्रक क्र.औपासू-२०१६/प्र.क्र.२१९/उद्योग-२, दिनांक २०/१२/२०१६. 

४) सुकाणू समितीच्या आठव्या बैठकीचे इतिवृत्त दिनांक २४/०२/२०२२ 

५) उद्योग उप संचालक (साप्रयो), उद्योग संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ पायाभूत सुविधा/८ वी 
बैठक/प्रशासकीय मान्यता/२०२२/ ओ-२५८, दिनांक ०७/०३/२०२२ 

६) उद्योग उप संचालक (साप्रयो), उद्योग संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ औपासु/ हिंगोळी/सन २१ 

२२/२०२२/ अ-२६६, दिनांक ०८/०३/२०२२ 
७) शासन निर्णय क्र. औपासू-२०२२/प्र.क्र.४६/उद्योग-२,दिनांक २९/०३/२०२२ 


शासन निर्णय- 
महाराष्ट्र औद्योगिक पायाभूत सुविधा निर्मिती व विकास या योजनेअंतर्गत निधी वितरीत करण्याबाबत प्राप्त झालेल्या 
प्रस्तावांवर निर्णय घेण्यासाठी मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समितीची ८ वी बैठक दिनांक २४/०२/२०२२ रोजी 
संपन्न झाली. सदर बैठकीमध्ये समितीने दि.हिंगोळी सहकारी औद्योगिक वसाहत मर्या,जि.हिंगोली या संस्थेस या संस्थेस एक्सप्रेस 
फीडर बसविण्याच्या कामास व त्यानुषंगाने १०० टक्के निधी मंजूर करण्यास समितीने मान्यता दिलेली आहे. सदर कामाकरीता 
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि. (MSEDCL) ही कार्यान्वयन यंत्रणा आहे. 
अ. ant पायाभूत सुविधा wate व कार्यान्वयन यंत्रणा । कार्यान्वयन । सुकाणू समितीने 
क्र । वसाहत/ यंत्रणाने मान्यता 
समुह दिलेल्या दिल्यानुसार 
तांत्रिक | पायाभूत निधीतून 
मान्यतेची । द्यावयाची रक्‍कम 


रक्‍कम (रुपये) (रुपये) 
| a | २ 3 | ८४ दु 
| दि. fest | एक्सप्रेस फिडर बसविणे. 
सहकारी एकूण खर्च रु. ३१,१०,१४०/- ३१,१०,१४०/ ।३१,१०,१४०/- 
औद्योगिक E (900%) 
वसाहत मर्या, | कार्यान्वयन यंत्रणा :- (MSEDCL) 
हिंगोली 


२. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि. (MSEDCL) एक्सप्रेस फिडरच्या कामांकरीता एकूण रुपये ३१,१०,१४०/- 
इतक्या रकमेचे अंदाजपत्रक सादर केळे आहे. सदर संस्थेच्या अंदाजपत्रकाची महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि. यांनी 
तपासणी केली असून, त्यास तांत्रिक मान्यता दिली आहे. fe feist सहकारी औद्योगिक वसाहत मर्यादित,हिंगोली यांनी 


शासन निर्णय क्रमांकः औपासू- २०२२/ प्र.क्र.७३/ उद्योग-२ 


एक्सप्रेस फिडर चा भविष्यातील देखभाल व दुरुस्तीचा खर्च संस्था स्वत: करेल याबाबतच्या हमीपत्राचा करारनामा देखील उद्योग 
संचालनालयाशी दिनांक ०४/०२/२०२२ रोजी केला आहे. या सर्व बाबी विचारात घेता, एक्सप्रेस फिडरच्या कामांकरीता एकूण 
रुपये ३१,१०,१४०/- (रुपये एकतीस लाख दहा हजार एकशे चाळीस फक्त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
३. प्रकल्प किंमतीमध्ये झालेली वाढ संस्थेस अनुज्ञेय राहणार नाही. वाढीव खर्च संस्थेमार्फत करण्यात यावा. 
४. Wax प्रशासकीय मान्यता ही सुकाणू समितीच्या दिनांक २४/०२/२०२२ रोजी झालेली आठव्या बैठकीमध्ये समितीने 
दिलेल्या मान्यतेनुसार तसेच उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग झासन निर्णय क्र.औपासू-२०१२/ प्र.क्र.२३४/ उद्योग-२, 
दि.२५/०२/२०१४ मधील परि. ६ नुसार देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन देण्यात येत आहे. 
५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला 
असून, त्याचा संकेतांक २०२२०५३११७५२५१३४१० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


‘ Digitally signed by Sanjay Shamkant D 
DN: Of Mah ht INDUSTRY, ENERGY AND 
Sanjay Shamkant णा 
2.5.4.20=de0a2ca7914a3c02f24aa23655609F41f2d36b0ec57da4c71f1 
9aaf08230a79, 


Degaonkar Seat ण णार त 
(संजय देगांवकर ) 
सह सचिव (उद्योग), महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१(लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षण), मुंबई. 


A 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षण), नागपूर. 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षण अधिकारी, मुंबई. 

विकास आयुक्त(उद्योग), उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई-४०० ०३२. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 

मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 

दि.हिंगोळी सहकारी औद्योगिक वसाहत मर्या,जि.हिंगोली 

मुख्य लेखाधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 

० वित्त विभाग (कार्यासन अर्थसंकल्प-१४/ व्यय-१६), मंत्रालय, मुंबई. 

११) अवर सचिव (प्रशासन-१, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२) निवडनस्ती (उद्योग-२). 


८८2 


SM LS XK 
Soe eS SS SS 


oOo aN 


पृष्ठ २ पैकी २ 


